नियतकालिक बदल्या-सन २०२० 
प्रबंधक / सहायक संचालक (अतां, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी 
शिक्षक व प्रशासकीय सेवा, गट-ब 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः बदली-२०२०/(प्र.क्र.७२/२०)/तांशि-१ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मादाम कामा रोड, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : १० ऑगस्ट, २०२० 
शासन आदेशा : 
महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडतांना 
होणा-या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील तरतुदीनुसार व महाराष्ट्र शासकीय गट अवगट ब 
(राजपत्रित व अराजपत्रित) पदांवर सरळसेवेने व पदोन्नतीने नियुक्तीसाठी महसूली विभाग वाटप नियम, 
२०१५ मधील तरतुदीनुसार बदली करण्यास सक्षम असलेल्या प्राधिका-याच्या मान्यतेने प्रबंधक / सहायक 
संचालक (अतां), महाराष्ट्र अभियांत्रिकी शिक्षक व प्रशासकीय सेवा, गट-ब या संवर्गातील अधिका-यांच्या 
बदल्या खालीलप्रमाणे करण्यात येत आहेत. बदलीनंतर संबंधित अधिका-यांची पदस्थापना त्यांच्या 
नावासमोरील स्तंभ - ३ मध्ये दर्शविलेल्या ठिकाणी करण्यात येत आहे. 


अ.क्र | अधिकाऱ्याचे नाव व कार्यरत संस्था बदलीचे ठिकाण बदलीचा प्रकार 
Ka 2 3 PB 
al _ । श्री. शहौळेडा म. गायकवाड, प्रबंधक, | महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळ, प्रशासकीय 
पु.ला.शासकीय तंत्रनिकेतन, मुंबई येथे सहायक सचिव (अतां) या 
लातूर रिक्‍त पदावर. 
2. श्री.संतोष शि. खुळे,रचना व शासकीय तंत्रनिकेतन, पुणे येथे प्रशासकीय 
कार्यपध्दती अधिकारी, तंत्रशिक्षण प्रबंधक या रिक्‍त पदावर. 
संचालनालय, मुंबई 
३. श्री. मेघराज तु. WATS, प्रबंधक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, मुंबई प्रशासकीय 
शासकीय तंत्रनिकेतन, नाऱिक | येथील सहायक संचालक (अतां) या 
रिक्‍त पदावर. 
४. श्री. धीरजशाहा मुरारी मडावी, | शासकोय तंत्रनिकेतन, ब्रम्हपुरी येथे विनंती 
प्रबंधक, शासकीय तंत्रनिकेतन, येथे प्रबंधक या रिक्‍त पदावर. (विभागीय संवर्ग बदलून) 
नांदेड 
२. सदर बदली SAAT तात्काळ अंमलात येतील. 
३. उपरोक्त प्रमाणे प्रशासकीय बदली झालेल्या अधिका-यांना शासन नियमानुसार पदग्रहण अवधी, 


प्रवास भत्ता व दैनिक भत्ता अनुज्ञेय असेल. 


४. सदर बदली आदेशाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी होणे गरजेचे असल्यामुळे बदली झालेल्या 
अधिका-यांना संबंधित कार्यालय प्रमुख/संस्था प्रमुख/प्राचार्यांनी तात्काळ कार्यमुक्त करावे. याबाबतचा 


शासन आदेडा क्रमांकः बदली-२०२०/(प्र.क्र.७२/२०)/तांशि-१ 


पाठपुरावा संबंधित विभागीय तंत्रशिक्षण सहसंचालक यांनी करावा. तसेच याबाबतचा कार्यपालन अहवाल 
या आदेशाच्या दिनांकापासून ०१ महिन्यात संचालक, तंत्रशिक्षण यांचेमार्फत शासनास सादर करावा. 


प. बदली झालेल्या अधिका-याने अनधिकृत रजेवर जाऊ नये. तसेच संबंधिताने बदली रद्द 
करण्यासाठी कुठल्याही स्वरुपाची आवेदने सादर केल्यास, ते शिस्तभंगाच्या कारवाईस पात्र ठरतील याची 
त्यांनी नोंद घ्यावी. 


६. सदर झासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००८१०११२८४६७७०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


$3॥९९ Laxman णा 
Dhere ia 


(समीर ढेरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
संबंधित अधिकारी (संस्था प्रमुखामार्फत) 


) मा. मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय मुंबई 
) मा. राज्यमंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय मुंबई 
) संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
४) संचालक, महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळ, मुंबई 
) सर्व सहसंचालक, तंत्र शिक्षण, विभागीय कार्यालये (तंत्र शिक्षण संचालनालयामार्फत) 
) संबंधित प्राचार्य, शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालये / तंत्रनिकेतने (तंत्र शिक्षण 
संचालनालयामार्फत) 
) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षक) मुंबई / नागपूर, महाराष्ट्र १/२. 
८) अपर मुख्य सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 
) संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. (तंत्र शिक्षण संचालनालयामार्फत) 
१०) निवड नस्ती-तांशि -१. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


